ग्रंथालय संचालनालयाच्या अंतर्गत राजपत्रित 
गट-ब संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या प्रशासकीय 
बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. मराग्रं-२०२१/प्र.क्र.९९/साशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा- १. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पारपाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. एसआरव्ही-२०२१/ प्र.क्र.२०/कार्या- 
१२/ दि. २९.०७.२०२१ 
आदेश 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ तरतूदीस अनुसरून व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने 
ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत खाळीळल विवरणपत्रात नमुद अधिका-यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर बदली करण्यात येत आहे- 


अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम सध्याचे कार्यालय बदली नंतरचे पदनाम व 
कार्यालय 

२ ३ 1४ | 
श्री स. रं. जोपूळे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | सहायक ग्रंथालय संचालक, 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, कार्यालय,नाशिक सहायक ग्रंथालय संचाळक 
नाशिक कार्यालय,नाशिक 
श्री ध. बा. वळवी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी । जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, कार्यालय,रायगड जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
रायगड कार्यालय, नंदुरबार 
श्री रा. ओं. पाटील, ग्रंथपाळ, गट-ब, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, 
ग्रंथपाल, गट-ब शासकीय विभागीय जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 

ग्रंथालय, अमरावती कार्यालय , जालना 

श्री अ. पं ढोणे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी | सहायक ग्रंथालय संचालक, 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, कार्यालय, गोंदिया सहायक ग्रंथालय संचालक 
गोंदिया कार्यालय,अमरावती 


२. सदर अधिका-यांनी त्यांच्या नविन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा तसेच त्यांनी अनाधिकृत 
रजेवर जावू नये. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाचे आवेदन सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या 
कार्यवाहीस पात्र ठरतील यांची संबंधीतानी नोंद घ्यावी. 

३. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर 
अधिका-यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ SRT करावे. बदली SSS अधिकारी विहित 


शासन आदेशा क्रमांकः मराग्रं-२०२१/प्र.क्र.९९/साशि-५ 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होतील याची खातरजमा करावी. याबाबतचा अहवाल 

शासनास सादर करावा. 

४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०८०९११५००७९९०८ असा आहे. हा आदेशा 

डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. वरील आदेशा तात्काळ आमंलात येतील. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2021.08.09 22:20:22 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति - माहिती तथा आवड्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. संबंधित सर्व अधिकारी/कार्यालये (ग्रंथालय संचालनालयामार्फ़त) 
७ 
3 


. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञयता) महाराष्ट्र राज्य, मंबई/नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी नाशिक, रायगड,नंदूरबार,अमरावती, वाशिम व 
गोंदिया. 

. निवड नस्ती, (साशि- ५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


